सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २ ] 


गुरुवार , दिनांक १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी १ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , २ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २१ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : १. श्री . नि . ला .काळे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा . क्र . १९१९/ २०१५ , दिनांक १८ नोव्हेबर , २०१५ रोजी 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . नि . ला . काळे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर, उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमित करितात - 


श्री . नि . ला .काळे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . उ. प्र . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद :- १९ नोव्हेंबर , २०१५ . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ९०१२/ २०१५.- श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर, उमरगा यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ ते 
२८ नोव्हेंबर २०१५ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम ५० नुसार (रजेमागील 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१५ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजर करण्यात येउन , दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ / नोव्हेंबर २०१५ रोजी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
औ. भाग १ - २ 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१ . सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 
जमावातील लोक कशा रितीने चालावे, त्यांनी त्याची वर्तणुक किंवा वागणुक 
कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा : १. श्री . म. सु. मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश - १, उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . १३८९/ २०१५, दिनांक १९ नोव्हेंबर , २०१५ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२ . अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने जाव्यात किंवा 
कोणत्या मार्गानी जाऊ नयेत ते मार्ग विहित करणे . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


३ . सर्व मिरवणुकांच्या व जमावाचे प्रसंगी व प्रतिमा पुजनाच्या कोणत्या 
सर्व जागांच्या आसपास प्रतिमा पुजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरुन 
किंवा सार्वजनीक जागी किंवा लोंकाच्या एकत्र जमण्याच्या जागी, गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल , अशा सर्व 
ठिकाणी अडथळे होऊ न देणे . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/९०११ /२०१५.- श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश 
- १ , उमरगा यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ ते २५ नोव्हेंबर २०१५ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१५ या 
एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
२१ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


४ . सर्व रस्त्यावर , नद्यांचे घाटांवर सार्वजनीक ठिकाणी, स्नानाचे 
कपडे धुण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे. कोणत्याही 
रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनीक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविणे 
आणि शिंगे कर्कश वाद्य वाजविणे , यावर नियमन करणे, अगर त्यावर 
नियंत्रण ठेवणे. 


५. सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३ , 
३४ , ३७ ते ४२ , ४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही, नियमनात्मक 
आदेशांचे अधिन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म. सु . मुंगले , हे जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . म. सु . मुंगले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


६ . जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लघंन 
करेल तर तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणेशिक्षेस पात्र 
राहील . 


( दोन ) 


उस्मानाबाद , १४ डिसेंबर २०१५ . 


अभिषेक त्रिमुखे, 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 


श्री . म . सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार 
हा श्री . श.इ .पठाण , जिल्हा न्यायाधीश- २ उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि 
किरकोळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . उ.प्र . कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद :- १९ नोव्हेंबर , २०१५ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


वाहतुक नियत्रंण व नियमनात्मक आदेश 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात दिनांक २४ पररिपए रोजी मुस्लीम समाजाचा 
ईद - ए-मिलाद हा सण साजरा होत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा : १. श्री . अ. अ. भोसले, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भुम 
यांचे पत्र जा . क्र . ४१४६/ २०१५, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०१५ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/९१९९ / २०१५.- श्री . अ. अ .भोसले, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भुम यांची दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१५ ते २८ नोव्हेंबर २०१५ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार 
मंजूर करण्यात येवून, दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . अ. अ .भोसले , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , भुम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . अ. अ .भोसले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , भुम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


क्र .जि .वि . शा / ६२५५ / २०१५.- तरी वरील उत्सव जिल्ह्यात शांततेत पार 
पडावा मिरवणुका दरम्यान वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक 
आहे व कोणताही अनुचित प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहवी जर , तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर 
तात्काळ मात करता यावी , म्हणुन मी " अभिषेक त्रिमुखे " पोलीस 
अधीक्षक, उस्मानाबाद महाराष्ट्र पोलीस अधिनिमय १९५१ चे कलम ३६ 
प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपनिरिक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ 
दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि . २३ / १२/ २०१५ रोजीचे ०० .०० ते दि . २५ / १२/ 
२०१५ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतो खालील प्रमाणे अधिकार प्रदान करत 
आहे . 


२३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 
( दोन ) 

आदेश 
श्री . अ . अ. भोसले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
प्र . वर्ग, भूम यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 

करितात - 
कार्यभार हा श्री . अ. ना . माने , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व क्र . काव्यवि /(प्रशा)/९२९७/ २०१५.- श्री . व आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

- १ , भुम यांची संदर्भिय आदेश अ . क्र .१ अन्वये दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ 

ते ३० नोव्हेंबर २०१५ या ( १४ ) चौदा दिवासांची मंजूर करण्यात आलेल्या 
उस्मानाबाद :- २४ नोव्हेंबर , २०१५ . 

अर्जित रजेपैकी दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर , २०१५ या ( ०५ ) 
श . इ . पठाण, 

पाच दिवसाची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशन्वये रद्द 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

करण्यांत येते . 
उस्मानाबाद :- २७ नोव्हेंबर , २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


श . अ. अ .र . औटी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पहा : १. श्री . सु . रा . पडवळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ८२३ / २०१५ , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०१५ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ९१९८/ २०१५ .- श्री . सु . रा . पडवळ, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ व २५ नोव्हेंबर २०१५ या 
( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम ५० नुसार मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २३ नोव्हेंबर , 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सु . रा . पडवळ , हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . सु . रा. पडवळ , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद , 
यांचे जा . क्र . निरंक / १५ , दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०१५ अन्वये वैद्यकीय 
प्रमाणपत्रसह सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

२) सौ . प्रा.प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद , यांचे पत्र 
जा . क्र . ११४७१/ २०१५ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ अन्वेय सादर केलेले 
स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ ९३८० / २०१५ .- सौ . प्रा .प्र.कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश 
- १, उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ ते २७ नोव्हेंबर २०१५ या 
( ०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा) नियम १९८१, मधील नियम ६१ नुसार मंजूर करण्यात येवून , 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
__ रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, ह्या जिल्हा न्यायाधीश 
- १ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
सौ . प्रा .प्र.कुलकर्णी,जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ ते 
२६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पर्यंतचा कार्यभार हा श्री श .इ . पठाण , जिल्हा 
न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांनी आणि दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . श. अ. अ .र औटी , जिल्हा न्यायाधीश - ३, उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला . 
___ सौ . प्रा .प्र.कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्याकडे असलेला निम्नस्वाक्षरीकार, यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०१५ रोजीच्या कार्यभार हा श्री . श.इ. पठाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद :- ३० नोव्हेंबर , २०१५ . 

आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


( दोन ) 
श्री . सु. रा. पडवळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . दि . भा . 
बांगडे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद : - २४ नोव्हेंबर , २०१५. 


श . इ . पठाण , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : १. जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . ८८९५/१५ दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०१५ . 

२. श्री . व . आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश - १, भुम यांचे पत्र जा . क्र . 
३४१८ / २०१५ , दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१५ अन्वये प्राप्त झालेला अर्जित 
रजा रद्द करण्याचा ई-मेल संदेश . 


२४ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती एस.एम. कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ दिनांक श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२१ / ७/ २०१५ . 

४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
२) श्री . एस . एस .शिंदे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे ठेवण्यात येईल . 
अहमदपूर यांची दिनांक १६/ ११/ २०१५ व १७/११/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

श्रीमती एस. एम. कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भिय 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
आदेश 

लातूर , ७ नोव्हेंबर , २०१५ . 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ४०६३/ २०१५ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

व्ही . डी . डोंगरे , 
हे श्री . एस . एस .शिंदे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांच्या दिनांक १६/ ११/ २०१५ व 
१७/११/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
श्री . एस . एस.शिंदे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 

पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/२०१५ दिनांक 
पदावर नेमण्यात येईल . 

२१/ ७/ २०१५ . 
___ श्री . एस . एस.शिंदे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे 

२) श्री . आर. एन . बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 

यांची दिनांक १७/ ११/ २०१५ व १८ / ११/ २०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे ठेवण्यात येईल . 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
श्री . एस . एस .शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भिय आदेशाप्रमाणे 

आदेश 
ठेवण्यात येईल . 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ४०७६/ २०१५ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , ७ नोव्हेंबर , २०१५ . 

हे श्री . आर . एन.बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांच्या 

दिनांक १७/११/ २०१५ व १८ / ११/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा 
व्ही . डी . डोंगरे , 

मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १६/ ११/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९/ ११/ २०१५ रोजीचे कार्यलयीनवेळेपुर्वी पर्यंतच्या 

कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्री . आर . एन .बारड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ दिनांक 

पदावर नेमण्यात येईल . 
२१/ ७/ २०१५ . 

श्री . आर . एन . बारड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२) श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
स्तर , लातूर यांची दिनांक १६/ ११/ २०१५ व २१/ ११/ २०१५ पर्यंतची ( ०६ ) तशीच पुढे ठेवण्यात येईल . 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचाविनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

श्री . आर . एन.बारड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
आदेश 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भिय आदेशाप्रमाणे 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ४०६४/ २०१५. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर ठेवण्यात येईल . 
हे श्रीमती एस .एम .कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 

लातूर , १७ नोव्हेंबर , २०१५ . 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांच्या दिनांक १६/ ११/ २०१५ ते 
२१ / ११/ २०१५ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक २२/ 

व्ही . डी . डोंगरे , 
११/ २०१५ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३/ ११/ २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


___ ११ 


१२ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा .- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि .प .हिंगोली यांचे पत्र जा .क्र . / 
जिपाहिं पंचायत / आस्था - १/ कावि - ९४८ दि . २१/ ११/ २०१५ . 


आदेश 


क्र . २०१५ / डी . सी .- १/ कावी -२५०० :- ज्या आर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जि .प.हिंगोली यांनी संदर्भिय पत्रका नुसार कळविले आहे की , हिंगोली 
जिल्हयात दि . २/१२/ २०१५ रोजी (कंत्राटी ग्रामसेवक ) पदाकरीता सरळसेवा 
भरती परिक्षा - २०१४ , लेखी परिक्षा खालील केंद्रावर घेण्यात येत आहे . या 
कालावधीत हिंगोली जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळण्यासाठी 
खालील केंद्र परिसारात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ 
लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 
अ .क्र . पदाचे नाव परिक्षेचा दि . परिक्षेची वेळ | परिक्षा केंद्राचे नाव 
१ कंत्राटी ग्रामसेवक | ०२ / १२/ २०१५ सकाळी १०.०० | १ . अनुसया विद्या मंदीर , 

ते ११ .३० खडकाळी परिसर हिंगोली 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा. - पोलीस अधिक्षक ,हिंगोली यांचे पत्र क्र . ३६२७/ जिविशा / का . व. सु / 

२०१५ हिंगोली , दिनांक - २६/ ११/ २०१५ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार 

आदेश 
क्रमांक २०१५/ डीसी-१/ कावी -२४९५.- ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये पोलीस 
अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले आहे की , हिंगोली जिल्हयात आगामी 
काळात परिक्षा व हिवाळी अधिवेशन तसेच सध्या दुष्काळग्रस्त परिस्थिती 
निर्माण असल्याने विविध पक्ष संघटना यांचेकडून आपल्या मागण्या करीता 
धरणे , मोर्चे, रास्तारोको, आमरण उपोषणे व इतर आंदोलन करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. या दरम्यान उद्भवणारी परिस्थिती हातळण्यासाठी 
संपुर्ण हिंगोली जिल्हयात दि . २६/ ११/ २०१५ रोजीचे ०६.०० वा पासून ते 
दि . १० /१२/ २०१५ रोजीचे २४ .०० पावेतो मु. पो . का . कलम ३७ ( १) ( ३) चे 
आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 

त्या अर्थी, सार्वजनीक शातंता आणि सुव्यस्था अबाधित राहण्यासाठी 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . म्हणुन मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे 
निर्देश देत आहे . 

१. शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या व्यक्तिरिक्त अन्य 
कोणतीही व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी , 
तलवारी, जवळ बाळगणार नाहीत . 

२. लाठया , काठया , शारीरिक इजा होण्यास त्या कारणीभूत ठरतील , 
सहज हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 

३. कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटके द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहीत . 

४. दगड किंवा इतर क्षेपणीक उपकरणे, विटबंनात्मक नकला किंवा 
सर्व प्रर्वतक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

५. आवेशी भांडणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . सभ्यता 
नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशीचित्रे, निशाणी,घोषणा , 
फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत .किंवा ठेवणार 
नाहीत . 

६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्येशाने 
वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 

७. जिल्हयात पाच किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त 
मनाई करीत आहे . सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम 
यात्रा व त्याचप्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी यानी विशेषरित्या 
परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकिस व कार्यक्रमास लागु होणार नाही . 
विशेषरित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांना 
किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील हे आदेश 
मी हिंगोली जिल्हयाच्या हददीपावेतो लागु करीत आहे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) चे आदेश दिनांक 
२६/ ११/ २०१५ रोजीचे ०६ .०० वाजेपासून ते दिनांक १०/ १२/ २०१५ रोजीचे 
२४ .०० वाजेपर्यत लागु करीत आहे . 

हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तीना लागु असल्यामुळे यांची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे , 
ध्वनीप्रक्षपणाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस अधिकारी 
यांनी करावी . 
हिंगोली , २६ नोव्हेंबर २०१५ . 

दुर्वाचनिय 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली . 


1 ा ाहा . 


२. सरजुदेवी भिकुलाल 
भारुका आर्य कन्या 
विद्यालय , बसस्टँड समोर 
हिंगोली 
३ . शांताबाई मुंजाजी दराडे 
विद्यालय पोस्ट ऑफीस 

रोड , हिंगोली 
त्या आर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेली अधिकारानुसार मी , जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली , याद्वारे 
हिंगोली जिल्हयातील वरील परीक्षा केंद्रावर सकाळी ०८ .०० ते सांयकाळी 
२.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागु करीत 
आहे . तसेच वरील परिक्षा केंद्रावर उक्त कालावधीमध्ये खालील प्रमाणे 
निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

१. सदर परिक्षा उपकेंद्राचे ईमारती व परिसर यामध्ये परिक्षेच्या शांतता 
पुर्ण आयोजनासाठी प्राधिकृत व्यक्ती शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीस 
प्रवेश करता येणार नाही . 

२. परिक्षा उपकेंद्रांचे २०० मीटर परिसरात फोन , झेरॉक्स मशीन , 
टेलीफोन बुथ चालू ठेवण्यास निबंध . 

३. सदरील आदेश हा परिक्षेसाठी नियुक्त केलेले अधिकारी / कर्मचारी 
तसेच परिक्षेसाठी येणारे विद्यार्थी यांना परिक्षा केंद्रात प्रवेशासाठी लागू 
राहणार नाही . 

४. सदरील आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी आणि 
पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांनी बंदोबस्तकामी नेमणूक केलेल्या पोलीस 
कर्मचारी ज्यांना परवानगी दिलेली आहे . अशा व्यक्तींना लागू राहणार 
नाही . 

५. परिक्षार्थी यांनी परिक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजमेकर , गणकयंत्र 
( Calculater ) इत्यादी घेवून जाण्यावर निबंध. आणखी असे की , सबंधितास 
नोटीस बजावून त्यांचे म्हणने ऐकून घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने आणिबाणीचे 
प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये एकतर्फी 
आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

हा आदेश दिनांक २७/ ११/ २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
हिंगोली , २७ नोव्हेंबर २०१५ . 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा .- उपजिल्हाधिकारी सामान्य जि . का .हिंगोली यांचे पत्र जा .क्र .२०१५ 
| ग्रापनि/ कावी - दि . १४/ १२/ २०१५ . 

आदेश 
क्र . २०१५/ डीसी- १/ कावी -२६०५/ २०१५ :- ज्या आर्थी, उपजिल्हाधिकारी , 
सा . प्र . विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली यांनी संदर्भिय पत्रका 
नुसार कळविले आहे की , माहे जानेवारी ते जून २०१६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या 
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक ता . औंढा ना . येथील काठोडा तांडा , 
लक्ष्मणनाईक तांडा , सघानाईक तांडा येथे दि . १९ / १२/ २०१५ रोजी मतदान 
होणार असुन मतदान केंद्र खालील प्रमाणे आहेत . 


अ .क्र . ग्रामपंचायतीचे नाव | वार्ड नं 


। 


मतदानाचे ठिकाण 


० 


४ 


० 


काठोडा तांडा 


- 


काठोडा तांडा 


जि . प. प्रा . शा . काठोडा तांडा खोली क्र . १ 
जि .प.प्रा . शा . काठोडा तांडा खोली क्र .२ 
जि .प . प्रा . शा . काठोडा तांडा खोली क्र .३ 


काठोडा तांडा 


c 


लक्ष्मणनाईक तांडा 
सघानाईक तांडा 


जि .प. प्रा. शा . लक्ष्मणनाईक तांडा खोली क्र . १ 
जि .प. प्रा . शा . काळापाणी तांडा खोली क्र . १ 


6 


१३ 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा.- पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . ३९०६ / जिविशा/ का .व. सु / 

२०१५, दिनांक - ९ / १२/ २०१५. 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) नुसार 

आदेश 
क्रमांक २०१५/ डीसी- १/ कावी- २५६९ .- ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये पोलीस 
अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले आहे की , हिंगोली जिल्हयात आगामी 
काळात परिक्षा व हिवाळी अधिवेशन तसेच सध्या दुष्काळग्रस्त परिस्थिती 
निर्माण असल्याने विविध पक्ष संघटना यांचेकडून आपल्या मागण्या करीता 
धरणे , मोर्चे, रास्तारोको, आमरण उपोषणे व इतर आंदोलन करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . या दरम्यान उद्भवणारी परिस्थिती हातळण्यासाठी 
संपुर्ण हिंगोली जिल्हयात दि . ११/ १२/ २०१५ रोजीचे ०६ . ०० वा पासून ते 
दि . २५ / १२/ २०१५ रोजीचे२४.०० पावेतो मु . पो . का . कलम ३७ ( १ ) ( ३) चे 
आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 

त्या अर्थी, सार्वजनीक शातंता आणि सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . म्हणुन मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७( १ ) (३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे 
निर्देश देत आहे. 

१ . शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या व्यक्तिरिक्त अन्य 
कोणतीही व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी , 
तलवारी, जवळ बाळगणार नाहीत . 

२. लाठया , काठया , शारीरिक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , 
सहज हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 

३. कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटके द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहीत . 

४ . दगड किंवा इतर क्षेपणीक उपकरणे , विटबंनात्मक नकलाकिंवा 
सर्व प्रर्वतक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. 

५. आवेशी भांडणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . सभ्यता 
नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा , 
फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत .किंवा ठेवणार 
नाहीत . 

६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्येशाने 
वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 

७. जिल्हयात पाच किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त 
मनाई करीत आहे . सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी, विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम 
यात्रा व त्याचप्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी यानी विशेषरित्या 
परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकिस व कार्यक्रमास लागु होणार नाही . 
विशेषरित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांना 
किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील हे आदेश 
मी हिंगोली जिल्हयाच्या हददीपावेतो लागु करीत आहे . 
___ मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश दिनांक 
११/१२/ २०१५ रोजीचे ०६ .०० वाजेपासून ते दिनांक २५ / १२/ २०१५ रोजीचे 
२४ .०० वाजेपर्यत लागु करीत आहे . 

हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तीना लागु असल्यामुळे यांची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे, 
ध्वनीप्रक्षपणाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस अधिकारी 
यांनी करावी . 
हिंगोली , १० डिसेंबर २०१५ . 

दुर्वाचनिय 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली. 


तसेच दि . २१ / १२/ २०१५ रोजी मतमोजणी महसुल शाखा हॉल , तहसील 
कार्यालय औंढा ना . येथे होणार आसुन मतदान केंद्रासाठी व मतमोजणीच्या 
ठिकाणी १४४ सी . आर. पी . सी . कलम लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 
___ त्या आर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेली अधिकारानुसार मी , जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली, याद्वारे 
औंढा ना तालुक्यातील उपरोक्त नमुद ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 
करीता वरील मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी दि .१८ / १२ / २०१५ चे दुपारी १२.०० 
वा . पासून ते दि . १९/ १२/ २०१५ सायंकाळी ०७.०० पर्यंत तसेच मतमोजणीच्या 
दिवशी दि . २१/ १२/ २०१५ रोजी सकाळी ०८ .०० ते दुपारी ०५.०० वाजेपर्यंत 
महसुल शाखा हॉल , तहसिल कार्यालय औंढा ना येथे फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागु करीत आहे . 

१. उपरोक्त नमुद ठिकाणी १०० मिटरच्या परीसरात व्यक्तीच्या समुहास 
मुक्त संचार प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 

२. सदरील आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेले निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय परिसर व मतदान केंद्राच्या १०० मीटर 
परिसरात व्यक्तीच्या समुहास मुक्त संचार प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात येत 
आहे . 

३. सदरील आदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी /कर्मचारी व मतदान केंद्राच्या व परिसरातील मतदारास लागू 
होणार नाहीत . 

४. मतदान केंद्राच्या परिसरात व मतमोजणीच्या ठिकाणी १०० मीटर 
आत खाजगी वाहन घेवून जाण्यास निबंध घालण्यात येत आहे . 

आणखी असे की , संबंधितास नोटीस बजावून त्यांचे म्हणने ऐकून 
घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने अणिबाणीच्या प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया 
संहीता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये एकतर्फी आदेश निर्गमीत करण्यात 
येत आहे . 
__ हा आदेश दिनांक १५/ १२/ २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
निर्गमीत करण्यात येत आहे . 
हिंगोली , १५ डिसेंबर २०१५ . 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


१५ 


वाचा - 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश क्र . रानिआ / नप - 2015 प्र. क्रं . 17 / 
का - 6, दिनांक 04 डिसेंबर 2015 


वाचा - 


जा . क्रं . 2015- 16/ नपाप्र/निवडणुक / कावि - 628 


जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली 


दिनांक - 12.01 . 2016 


ओदश 


संदर्भीय शासन आदेशान्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करुन व महाराष्ट्र नगर परिषद / नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम 1965 चे कलम 19 चे पोट कलम ( 1 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी तुकाराम कासार , जिल्हाधिकारी हिंगोली 
या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , नगर पंचायत औंढा ( ना ) जिल्हा हिंगोली च्या प्रभाग क्रं . 1 ते 17 या साठी दिनांक 10 जानेवारी , 
2016 रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागामधुन नगर पंचायत सदस्य म्हणून 
निवडून आलेले आहेत असे जाहिर करुन त्यांची नावे असाधरण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 

नगर पंचायत औंढा ( ना ) जिल्हा हिंगोली 


अ . क्रं . नगर पंचायतीचे 


प्रभागाचे नांव 


प्रभाग | निवडून आलेल्या 


जर जागा राखीव असेल 


नाव 


क्र . 


| सदस्यांचे नाव व पत्ता 


तर कोणासाठी 

अनुसूचित जमाती 


औंढा ( ना ) 


गालांडी काजीदरा 1 


शेळके शंकर श्रीपती 


तांडाचा काही भाग 


मु . गलांडी पो . ता . औंढा( नाग ) 


काजीदरा तांडा चा 


| 2 


| राठोड मोतीराम थावरा 


नागरिकाचा मागास प्रवर्ग 


काही भाग ,बंजारा 


मु . काजीदरा 


कॉलनी, रामजी नगर , 


पो . ता . औंढा ( नाग ) 


आहील्या नगर , मार्केट 


कमीटी समोरील भाग 


सैलानी नगर , जमाई 


| शेख शकिल अहमद 


सर्वसाधारण 


नगर , दर्गा परिसर , 


जलिल अहमद 
मू . रहीम चौक , औंढा ( नाग ) 


हुतात्मा स्मारक परिसर 


सैलानी नगर जामाई 


सर्वसाधारण 


नगर , पोलिस स्टेशन 


| देशमुख ममलेश शेषराव 
मु . पो . ता . औंढा ( नाग) 
देशमुख गल्ली 


वसाहत एम एस ई बि 


परीसर काही भाग 


एम . एस . ई. बि . परिसर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


नागनाथ मंदरी पांदन , 


|सिता राम नागरे 
रा .शिक्षक कॉलनी 
मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 


रस्ता , शिक्ष कॉलनी , 


सिध्दार्थ नगर, जि . प . 


शाळेसमोरील परिसर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


हिंगोली रोडचा काही 


विजयमाला राम मुळे 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


भाग , पोलिस स्टेशन , 


रा . सिध्दार्थ नगर 


मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 


परीसर, खू अण्णाभाऊ , 
साठे चौक परीसर 


सिध्दार्थ नगर मधील 


काही भाग 


सिध्दार्थ नगर , 


मुळे सुमेध कालीदास 


अनुसूचित जाती 


डॉ . आंबेडकर हॉल , 


सिध्दार्थ नगर 


मागील परीसर, आझाद , 


मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 


चौक , कुरेशी मोहल्ला 


काजी मोहल्लाचा काही 


भाग 


डॉ . आंबेडकर चौक 


काजी जकियोद्यीन 


सर्वसाधारण 


परीसर , काजीयान , 


रशियोदिन 


मस्जीद समोरील भाग 


मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 


चोढेकर गल्ली / कासार 


चा काही भाग, पंचितन 
मोहल्ला काजी मोहल्ला 
चोंढेकर गल्ली, मुजावर 


9 


इनामदार फरहीन 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


गल्ली , इनामदार गल्ली 


बेगम जीयावोदीन 


मस्जीद परीसर 


रहीम चौक , 


मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 


दराडे गल्ली व जोशी 


10 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


पाटील दिपाली शरद 
मु . पो. ता. औंढा ( नाग ) 


गल्ली, जीरे गल्ली 


हिंगोली रोडचा काही भाग , 


जुने बसस्थानक परिसर 
मागील बाजु व दत्त मंदिर 


परिसर 


हिंगोली रोडचा काही 


| 11 


जया अनिल देशमुख 


नागरिकाचा मागास प्रवर्ग 


मु . बाजार मैदान जवळ 


( स्त्री ) 


भाग , मुजावर मोहल्ला 
ते हिंगोली रोड पर्यंत , 


पो . ता . औंढा ( नाग ) 


इनामदार गल्लीचा 


काही भाग 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


२९ 


12 


चोंढेकर सविता सतीश 
मु. कासार गल्ली 
पो . ता . औंढा ( नाग ) 


नागरिकाचा मागास प्रवर्ग 

( स्त्री ) 


रहीम चौक परीसर , 
जोड मश्जीद , कासार 
गल्ली रोड व हिंगोली 
रोडचा काही भाग 
देशपांडे गल्ली, नगर 
पंचायत परिसर 


इंदिरा नगर 


13 जाधव विष्णू लक्ष्मणराव सर्वसाधारण 

मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 
14 देशमुख वत्सलाबाई सर्वसाधारण ( स्त्री ) 

दादाराव मु. देशमुख 
| गल्ली पो . ता . औंढा (नाग ) 


ब्राम्हण गल्ली , टिळक , 
चौक , नगर पंचायत 
परीसरचा काही भाग 
देशमुख गल्ली, गौरे 
गल्ली, जि . मी . सह . बँक 
परिसर, शिवाजी नगर 
वासुदेव गल्ली , गोबाडे 
गल्ली , मु . फुले चौक , 
सुतार गल्लीचा काही 
भाग , गोबाडे गल्लीचा 


नागरिकाचा मागास प्रवर्ग 


| देशमुख गणेश बाबाराव 
रा . बाजार मैदान 
मु . पो . ता . औंढा ( नाग) 


काही भाग, डोहर 


16 | अल्का गणेश कुरवाडे 

गुजरी गल्ली मु . 
पो . ता . औंढा ( नाग ) 


नागरिकाचा मागास प्रवर्ग 

( स्त्री ) 


सुतार गल्ली 
नागनाथ मंदिर रोड , 
नगर पंचायत रोड , 
बंगाळे, चौक समोरील 
रोड, शिवाजी चौक 
नगर पंचायतीची मागिल 
बाजु, सोनार गल्ली, शिंपी 
गल्ली, शिवाजी चौक ते 
गुजरी बाजार . 
नागेद्र गल्ली, बाजार 
मैदान परीसर , शिंदे 
गल्ली , नागेश्रर नगर , 
तहसिल कार्यालय 
परिसर 


17 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


वाघमारे (ठाकुर ) 
सुरेखाबाई दिलीपसिंह 
मु . पो . ता . औंढा ( नाग ) 


जिल्हाधिकारी हिंगोली 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा - 


मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश क्र . रानिआ/ नप- 2015 प्र . क्रं . 17 / 
का - 6, दिनांक 04 डिसेंबर 2015 


ओदश 


संदर्भीय शासन आदेशान्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करुन व महाराष्ट्र नगर परिषद / नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम 1965 चे कलम 19 चे पोट कलम ( 1 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी तुकाराम कासार, जिल्हाधिकारी हिंगोली 
या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , नगर पंचायत सेनगाव जिल्हा हिंगोली च्या प्रभाग क्रं . 1 ते 17 या साठी दिनांक 10 जानेवारी , 2016 
रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागामधुन नगर पंचायत सदस्य म्हणून निवडून 
आलेले आहेत असे जाहिर करुन त्यांची नावे असाधरण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 


नगर पंचायत सेनगाव जिल्हा हिंगोली 


अ . क्रं . नगर पंचायतीचे 


प्रभागाचे नांव 


प्रभाग | निवडून आलेल्या 


जर जागा राखीव असेल 


नाव 


क्रं . 


सदस्यांचे नाव व पत्ता 


तर कोणासाठी 


सेनगाव 


नागनाथ 


1 


| देशमुख अभिजीत गोपाळराव 


सर्वसाधारण 


मंदिरासमोरील परिसर 


मु . पो . ता . सेनगाव 


आप्पास्वामी मंदिरा 


2 


तिडके साहेबराव तुकाराम 


सर्वसाधारण 


समोरील परिसर 


मु . पो . ता . सेनगाव 
बहीरे संदिप बाबुलाल 


CO 


बुधवाडा व धुमाळ 


| 3 


अनुसूचित जाती 


गल्ली 


मु . पो . ता . सेनगाव 


देशमुख गल्ली 


देशमुख अंजली आप्पासाहेब 


नागरीकाचा मागास प्रवर्ग 


मु . पो . ता . सेनगाव 


( स्त्री ) 


5 


बालाजी मंदिर 


| खाडे अनिता संतोष 


नागरीकाचा मागास प्रवर्ग 


मु . पो . ता . सेनगाव 


जिल्हा परिषद शाळेच्या 


| देशमुख तारामती प्रकाश 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तरेकडील 


मु . पो . ता . सेनगाव 


इंदिरा नगर परिसर 


विटकरे लता गोविंदा 


नागरीकाचा मागास प्रवर्ग 


मु . पो . ता . सेनगाव 


( स्त्री ) 


8 


शिक्षक कॉलनी 


पवार राजाबाई रामा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


मु . पो . ता . सेनगाव 


दत्त मंदिर परिसर व 


खंदारे गयाबाई विष्णू , 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


सुगंधा नगर 


| मु . पो . ता . सेनगाव 


समता नगर 


10 


नागरीकाचा मागास प्रवर्ग 


खाडे विलास कुंडलिक 
मु . पो . ता . सेनगाव 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


३१ 


सातारकर नगर 


देशमुख उमेश विठ्ठलराव 


सर्वसाधारण 


मु . पो . ता . सेनगाव 


माळी गल्ली व विठ्ठल 


| 12 


फटांगळे प्रयागबाई ज्ञानबा 


सर्वसाधारण 


मंदिर परिसर 


मु . पो . ता . सेनगाव 


जुन्या कोंडवाडया 


13 


महाजन कुसूम ओंकारअप्पा | नागरीकाचा मागास प्रवर्ग 


समोरील परिसर 


मु . पो . ता . सेनगाव 


( स्त्री ) 


मारोती मंदिर गल्ली व 


देशमुख कैलास गंगाधर 


सर्वसाधारण 


मुसलमान मौहल्ला 


मु . पो . ता . सेनगाव 


कासार गल्ली व 


12 


तिवारी शिल्पा निलेश 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


धनगर गल्ली 


मु . पो . ता . सेनगाव 


सरकारी दवाखाना 


| 16 


सुतार अनुराधा विजय 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


परीसर 


मु . पो . ता . सेनगाव 


17 


बरडा वस्ती 


गायकवाड चांगुना ज्ञानबा 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


मु . बर्डी पो . ता . सेनगाव 


जिल्हाधिकारी हिंगोली 


१७ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
सुचना 

जा . क्र . 2016 /जिपंनि/ साप्र / कावी हिंगोली जिल्हयातील कळमनुरी पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रं . 23 येहळेगांव ( तु ) पोट 
निवडणूक 2015 - 2016 ची घेण्याची राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी मला प्राधिकृत केल्यावरुन तसेच महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 9 चे पोट कलम 2 तसेच कलम 57 पोट कलम ( 3) खंड ( अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , तु . गो . कासार , जिल्हाधिकारी, हिंगोली या सुचनेद्वारे हिंगोली जिल्हयातील उपरोक्त निर्वाचक गणाकरीता घेण्यात 
आलेल्या पोट निवडणूकीत निवडून आलेल्या खालील परिशिष्टात नमुद केलेले उमेदवार व त्यांच्या संबंधिता तपशिल, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
निवडणूक नियम 1962 चे नियम 60 ( 1 ) मधील तरतुदीनुसार जाहीर करीत आहेत . 

कळमनुरी पंचायत समिती गण क्रं . 23 येहळेगाव ( तु .) ता . कळमनुरी पोट निवडणूक माहे जानेवारी 2016 मध्ये निवडून आलेल्या 
सदस्यांची माहिती खालील परिशिष्टामध्ये नमुद केलेली आहे . 

परिशिष्ट 
निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव कायमचा पत्ता | ज्या निर्वाचक गणातून निवडून आले आहेत . 

त्या निर्वाचक गणाचा क्रं . व नाव 
काळे आशा शेषेराव 

मु . पो . येहळेगांव ( तु ) 23. येहळेगाव ( तु ) 
ता . कळमनुरी जि . हिंगोली 


( तु. गो . कासार ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे. 

___ सोमवार , दिनांक ११ जानेवारी २०१६ : पौष २१ , शके १९३७ 


१८ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी याजकडून 


वाचा :- १ . महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक नगरी 

अधिनियम १९६५ चे कलम १९ ( १) ५१ ( १ ) अ व ५१ अ ( ४ ) 
नुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करणे . 
२. या कार्यालयाचे आदेश जा .क्र .२०१५/ नपाप्र/ निवडणुक/ कावी/ 

५१७ दि .२१ / ११/ २०१५ 
३. मुख्याधिकारी नगर परिषद वसमत यांचे पत्र ३९७० / २०१५ 

दि . १२/ १२/ २०१५ 
४ . वसमत नगर परिषद विशेष सभा दि . १२/ १२/ २०१५ . 


जा .क्र .२०१५ / नपाप्र /निवडणुक/ आदेश/ कावी/ ५७३ महाराष्ट्र नगर परिषद 
| नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम१९ ( १ ) 
५१ ( १ ) अ व ५१ अ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी 
तुकाराम कासार , जिल्हाधिकारी हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो 
की , हिंगोली जिल्हयातील वसमत नगर परिषद सदस्यांमधून दि .१२/ १२/ 
२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीत खालील उमेदवार त्यांच्या 
नावासमोर नमुद केलेल्या नगर परिषदे मधुन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून 
निवडून आलेले आहेत . असे जाहीर करुन त्यांची नावे असाधारण राजपत्रात 
प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत आहे . 


अ . क्र . | 


नगर परिषदेचे 


पक्ष 


पक्ष 


निवडून आलेल्या 
अध्यक्षाचे नाव 


निवडून आलेल्या 
उपाध्यक्षाचे नाव 


नांव 


वसमत 


सुनिल बाबुराव काळे 


| शिवसेना 


द्रोपदाताई महेश भिसे 


भारतीय जनता पार्टी 


हिंगोली : १४/ १२/ २०१५ 


जिल्हाधिकारी हिंगोली 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १ ] 


गुरूवार , दिनांक १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ 


[किंमत २ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


रण्यात 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा / नगरपालिका व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

__ स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ महाराष्ट्राचे 

अधिनियमाचे कलम ३७ ) 


क्र . नावाशमनपा/ नरवि / २७२४/ २०१५ :- नांदेड शहराची सुधारीत विकास 
योजना शासन निर्णय क्रं . टिपीएस - ३२००/ २०४३/ प्रक्र -१६४/ २००० नवि ३० 
दि . ३१ जानेवारी २००४ अन्वये भागशः मंजुर करण्यात आली असून ही 
सुधारीत विकास योजना दि . १६ मार्च २००४ पासून आंमलात आली आहे . 


तरी महानगरपालिकेस हस्तांतरीत क्षेत्र ३. २ हेक्टर जागा नकाशात 
दर्शविल्या प्रमाणे नविन आरक्षण “ Housing for Municipal Staff " 
साठी आरक्षित करुन त्याचे समुचित प्राधिकरण नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका करणेसाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये किरकोळ 
फेरबदल करण्याची ( यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख केलेला ) शिफारस 
करण्यात आली आहे . 

नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त फेरबदल 
दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ महानगरपालिकेच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या वेळेत आणि कामकाजाच्या दिवशी ठेवण्यात आलेला आहे. 

उक्त फेरबदलाबाबत ज्या व्यक्तींना हरकती / सुचना दाखल करावयाची 
असेल त्यांनी उक्त फेरबदल महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या 
दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका , नांदेड यांचेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . विहित 
मुदतीत प्राप्त झालेल्या सुचना/ हरकतीचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे 
अंतीम मंजूरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने सर्व साधारण सभा ठराव क्रं .३४ 
दि . २७.८ .२०१५ अन्वये नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये 
सेक्टर मौजे वजिराबाद सेक्टर ए मधील भागशः सर्वे नं . ६० .६१ मध्ये 
आरक्षण क्रं . A - २ दफन भुमी - क्षेत्र ०.४५ हेक्टर , 
आरक्षण क्रं . A - ३ स्मशान भुमी - क्षेत्र ० .४५ हेक्टर , 
आरक्षण क्रं . A - ४ गार्डन - क्षेत्र ४. २४ हेक्टर , याशिवाय 
६० मी विकास योजना रस्ता प्रस्तावित आहे . 


नांदेड , २१ / १२/ २०१५ . 


सदर जागे पैकी महानगरपालिकेस T . D . R. अंतर्गत खालील प्रमाणे 
जागा प्राप्त झालेली आहे . 
१) आरक्षण क्रं . A -२ दफन भुमी - क्षेत्र २४० चौ . मी 
२) आरक्षण क्रं . A-३ स्मशान भुमी - क्षेत्र २४० चौ . मी 
३ ) आरक्षण क्रं . A- ४ गार्डन - क्षेत्र २७८१२.५० चौ . मी 
४ ) ६० मी . D . P. Road खालील जागा - क्षेत्र ३७२७. ५० चौ . मी 

एकुण क्षेत्र ३२०२० चौ . मी ( ३.२० हेक्टर ) 
औ . भाग - १ अ - १ 


आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , 

नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ : पौष २४ , शके १९३७ भाग १ - अ- पुरवणी 
BY Commissioner,Municipal Corporation . 

3 . 2 hec . area is handedover to Municipalty as shown 
(Maharashtra Regional and Town Planning Act, 

on part plan and it is to be reserved for “ Housing for 
1966 (Maharashtra Act XXXVII at 1966 
Section 37) 

municipal staff " & its Appropriate Authority will be 

Nanded Waghala City Municipal Corporation , 
No. N . W . C . M . C . N . / T . P . / 2724 / 2015 . - The Nanded . 
Revised Development plan of Nanded partly have 
been finally sanctioned by Governmentof Maharashtra 

A copy of aforesaid plan showingmodification to 
under urban Development Department Order No. TPS 

sanctioned Revised Development plan of Nanded is 
3200 / 2043 /CR - 164 /2000 /UD - 30 , Dated 31st kept open in the office of Nanded -Waghala City 
January 2004 and the same as come into force with MunicipalCorporation for inspection of the public dur 
effect from 16th March 2004 . 

ing officehours on all working days. 
Nanded -Waghala City Municipal Corporation in it 

Any person desirous of making of any suggestions 
General Body Resolution No . 34 , dated 27th August 
2015 have resolved to effect modification to 

or objection to the aforesaid modification to the 
sanctioned Revised Development Plan of stipulated sanctioned Revised developmentPlan of Nanded may 
under section 37 ofMaharashtra Regional and Town be submitted in writing to the Commissioner,Nanded 
Planning Act 1966 that as per S . No. 60 .61 partly - Waghala City Municipal Corporation within a period 
from Sector A of Sanctioned Revised Development 

of one month from the publication of this notice in 
Plan of Nanded is shown for reservation No. A -2 , 

Maharashtra GovernmentGazette . 
BurialGround = 0 .45 hec Reservation No. A -3 , Cre 
mation Ground = 0 .45 hec , Reservation No. A -4 ,Gar 

Any suggestion / objection so received would be 
den = 4 . 24 hec, and 60 m wide DP Road . 

given due consideration while submitting the said 
Among the above area following area is handed over proposalmodification for final sanction . 
to Municipalty under T. D . R 


1) Reservation No. A - 2 - Burial Ground - Area 

240 sqm . 


2 ) Reservation No. A - 3 - Cremation Ground - Area 

240 sqm . 
3)Reservation No. A -4 -Ground Area 27812.50 sqm . 
4 ) 60 m wide Dp road - Area 3727 .50 sqm 
Total area = 32020 sqm ( 3.2 hector ) 


Nanded , 21/ 12/2015. 

Commissioner, 
Nanded Waghala City Municipal Corporation , 

Nanded . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


